RNI No . MAHBIL / 2009/31748 
Reg . No. MCS/174/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ७६ ( २ )] 


गुरुवार , डिसेंबर २९ , २०१६/पौष ८, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १६१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 

क्रमांक स्थासंक . २०१६/ प्र.क्र . ८० / नवि -३२. – महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( १९४९ चा ५९) याच्या कलम ९९क व कलम 
१२७ च्या पोट- कलम (२ ) च्या खंड ( अअअ) याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करुन , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , पनवेल शहर महानगरपालिका, उक्त शहराच्या हद्दीमध्ये उपभोग, उपयोग किंवा विक्री यासाठी होणाऱ्या 
मालाच्या प्रवेशावर स्थानिक संस्था कर, दिनांक १ जानेवारी २०१७ पासून दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत ,किंवा उक्त कलम १२७ च्या तरतुदींमध्ये 
त्यापूर्वी सुधारणा करण्यात आल्या असतील अथवा त्या निरसित करण्यात आल्या असतील अशा आधीच्या दिनांकापर्यंत आकारील असा निदेश 
देत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुधाकर ज्ञा . बोबडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ - ( म. उ. वि .) -१६१ – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, डिसेंबर २९, २०१६ / पौष ८, शके १९३८ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madama Cama Marg , Mantralaya 

Mumbai 400 032, dated the 29th December 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT. 

No. LBT . 2016 /CR - 80 / 2016 /(UD - 32 ). — In exercise of the powers conferred by clause ( aaa ) of 
sub - section (2 ) of section 127 read with section 99C of the Maharashtra Municipal Corporation 
Act ( LIX of 1949) and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby directs that the Municipal Corporation of the City of Panvel shall levy the 
Local Body Tax on the entry of the good into the limits of the said City for consumption , use or 
sale therein , with effect from the 1st January 2017 till the 15th September 2017 , or till such 
earlier date , when the provisions of the said section 127 are amended or repealed earlier. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUDHAKAR D . BOBADE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


